सन 2029-22 मध्ये राष्ट्रीय शाश्वत शोती 
अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र 
विकास (RAD) कार्यक्रमाच्या रु. २६६१.२२ लाख 
निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४२१/प्र.क्र. ८२/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २९ जुले, २०२१. 


१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत 
शेती अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचना. 

कृषि विभाग शासन निर्णय क्रमांक ०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दिनांक १३.०४.२०१७ 

केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १-१/२०२०-३७-॥ (८२६३२), दिनांक ८.०४.२०२१ 

वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र. ४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ 

कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कूआआ-२०२१/कोक्षेवि/वाकृअ/प्र.क्र.१०/३-१२७/रासक, दिनांक 
६.७.२०२१ 

६. कृषिव पदुम विभाग का. २ अ कडून प्राप्त विवरणपत्र 


२४ 9९ जण टल 


प्रस्तावना 
राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास [Rain fed Area Development 

(RAD)] योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून त्याकरिता केंद्र व राज्य हिळ्याचे अनुदानाचे प्रमाण 
६०:४० असे आहे. 

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (NMSA) कोरडवाहू क्षेत्र विकास (१५५ कार्यक्रमांची 
अंमलबजावणी सन २०२१-२२ मध्ये करण्यासाठी केंद्र शासन स्तरावरील Project Sanctioning 
Committee ची बैठक दिनांक २१.०६.२०२१ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत केंद्र 
शासनाच्या दिनांक ८.०४.२०२१ च्या पत्राद्वारे सन २०२१-२२ साठी महाराष्ट्र राज्याकरिता कोरडवाहू क्षेत्र 
विकास कार्यक्रमासाठी केंद्र हिक्यापोटी केलेली रु.१६००.०० लाख तरतूद व त्यासाठीचा पूरक राज्य 
हिस्सा रु.१०६६.६७ लाख याप्रमाणे एकूण रु.२६६६.६७ लाख साठीच्या वार्षिक कृती आराखडयास मान्यता 
दिली आहे. 

कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगामुळे सन २०२१-२२ या वित्तिय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील 
परिणामांबाबत उपाय योजना करण्याच्या दृष्टीने विभागाला कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी सन २०२१-२२ 
मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीच्या ६०% निधी उपलब्ध होईल या सूत्राच्या अधिन राहून विभागाने 
नियोजन करण्याचे वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र. ४ च्या दि. २४ जून २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सूचित 
केले आहे. त्यानुसार का.२ अ कार्यासनाने विभागातील सर्वसाधारण केंद्र पुरस्कृत योजना (६०:४० 
अर्थसंकल्पीत तरतूदीचा तपज्ञील संदर्भ क्रमांक ६ येथील विवरणपत्रानुसार सादर केला आहे. त्यानुषंगाने 
मूळ अर्थसंकल्पित तरतूद, वित्त विभागाने दिनांक २४.६.२०२१ रोजी दिलेले निदेश व कार्यासन २अ कडून 
प्राप्त विवरणपत्राच्या आधारे राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४२१/प्र.क्र. ८२/८-ओ 


अंतर्गत सन २०२१-२२ साठी केंद्र हिस्सा रु. १५९४.०७ लाख व राज्य हिस्सा रु. १०६७.१५ लाख अशा 
एकूण रु.२६६१.२२ लाख निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमाच्या सन २०२१- 
२२ मध्ये केंद्र हिस्सा रु. १५९४.०७ लाख व राज्य हिस्सा रु. १०६७.१५ लाख अशा एकूण रु.२६६१.२२ 
लाख निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास पुढीलप्रमाणे प्रवर्गनिहाय प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


येत आहे. 
(रुपये लाखात) 
प्रवर्ग केंद्र राज्य एकूण 
सर्वसाधारण १२३०.०७ ८२२.१५ २०५२.२२ 
अनुसूचित जाती २००.०० १३५.०० ३३५.०० 
अनुसूचित जमाती १६४.०० ११०.०० २७४.०० 
एकूण १५९४.०७ १०६७.१५ २६६१.२२ 


२. सन २०२१-२२ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीपैकी उपलब्ध होणाऱ्या निधी मधूनच सन २०२०-२१ या वर्षातील 
अखर्चित असलेला व चालू वर्षात खर्च करण्यासाठी पुनरजिवित करुन दिलेला निधी देखिल उपलब्ध 


करुन देण्यात येईल. 


३. सन २०२०-२१ या वर्षातील प्रलंबित प्रकरणे असल्यास, चाळू वर्षी या योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध करुन 


दिल्यानंतर तो प्रथमत: प्रलंबित प्रकरणांसाठी वापरण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७३०१२०६४०१००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Bharati Dinesh 


Dhuri 


प्रत, 


Cc “८७ A -O 


ment Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 
10032, st=Maharashtra, 
ct )8b6605bc20e7 1b4742dd20d7e8f5e14cda 


130d69cd06c9664e8a139b9a532752e240 


a4851a8c9d3c, cn=Bharati Dinesh Dhuri 
Date: 2021.07.30 13:22:59 +05'30' 


(भारती दि. धुरी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि उद्योग विकास महामंडळ, अंघेरी,मुंबई. 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 


ष्‌. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व जिल्हा परिषदा) 


६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा,पुणे 
. सर्व संचालक, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 


GS 3 VHT? 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४२१/प्र.क्र. ८२/८-ओ 


सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

व्यवस्थापकीय संचालक, जिल्हा अग्रणी बँक (बॅक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल ,पुणे) 

सर्व कृषि विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी/सर्व तालुका कृषि अधिकारी/ 
सर्व मंडळ कृषि अधिकारी 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

संचालक, SA व कोषागार, मुंबई 

सहायक संचालक(लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी 

उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/ नाशिक/ पुणे/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपुर 

उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई 

निवडनस्ती ८-ओ 


7S 3 पैळी 3 


